पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा - 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ मुदतवाढ 
१०२१ पदे/पो-५अ/०१/२०१३,दिनांक १७/७/२०१९. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोळीस-१९१५/ प्र.क्र.१२७/ पोळ५अ, 
दि.२५/०३/२०१९ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क. 
दि.११/९/२०१९ 


शासन निर्णय- 

पोलीस विभागाच्या ११ आस्थापनांवरील, यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ ते ११ मधील 
एकूण १०२१ अस्थायी पदांना, काही अटींच्या अधीन राहून, वित्त विभागाच्या दिनांक २१/०२/२०१९ 
मधील तरतुदीनुसार, गृह विभाग, शासन निर्णय दि. २५/०३/२०१९ अन्वये दि. ०१/०३/२०१९ ते 
दि. ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये 
खालील तक्त्यात नमूद एकूण १०२१ अस्थायी पदांना दि. १/१०/२०१९ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 

a संचालक, महाराष्ट्र पोलीस sth SH AB TH wo ० 
२. | प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे । २३ 
३. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १७ 
४. | प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,अकोला २१ 
५. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नागपूर १७ 
६. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालळय,नानवीज दौंड BU 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,मरोळ,मुंबई ३० 

८. | प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केद्र, नागपूर । १८५ 
९. | महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, केगाव, सोलापूर ५८ 
| do. | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव,लातूर १६४ 
११. | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | ४४९ 

एकूण १०२१ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद १०२१ अस्थायी पदांना दि. १/१०/२०१९ ते दि. २९/०२/२०२० या 
कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून, मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अटी :- 


१. उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी 
पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दिनांक 
११/९/२०१९ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शा्तींचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे 
व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित 
आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अतिमत: मान्य करुन घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

३. विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व 
भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील. 

४. सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदाच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव 
समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी योग्य तो 
प्रस्ताव शासनास सादर करावा. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या 
वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक यांची राहील याची 
नोंद घ्यावी. 


३. यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या 
वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक 
११/९/२०१९च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९१०१०१७४६५२१४२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nandkishor ४५५० 


2.5.4.20=6a5903048d642cefc6337213e3f30717e6dad54e4 
fb3f1104faf558a801e22c6, 


[Numb }67ebbe4032d291a9645606adabcd97b873 
F > h Nn k 8325342cac3bd7a0225daf7637339, cn=N 
Or © trons 
Di 2019.10.10 18:07:05 +05'30' 


(नं.ए.फोंडके) 
अवर सचिव,गृह विभाग 


Wa: 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस महासंचालक, अंटी SISA ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


३. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 

८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 

९. सर्व पोलीस आयुक्त. 

१०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 

११.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

१२. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 

१३. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

ag. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

qo. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 

१८. निवडनस्ती (पोल-५अ) 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र १:- 


घटक कार्यालय : संचालक, महाराष्ट्र पोलीस spss ABH 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी | पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
पदे शासन निर्णय क्रमांक = | शेवटची मुदतवाढ 
दिनांक मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पदसंख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
शी... २ ३ ae: > -. षु & 
q पोलीस अधीक्षक १ क्र.पीएनएम/०३९७/सीआर | म.शा, गृह विभाग, 
४७४/पोल-५ब, दि. शा.नि.क्र.पोलीस- 
१५/७/२००० १९१५/प्र.क्र. 
२ | कनिष्ठ श्रेणी १ क्र १२७/पोल-५अ, 
लिपीक २ आरसीटी/०३९२/सीआर  । दिनांक २५ 
पोलीस शिपाई १ ६५२/पोल ५अ, मार्च,२०१९ 
मेस मॅनेजर २ दि. २/७/१९९३ 
मेस wee anaes : २०५५-पोलीस- 
सहा. स्वयंपाकी q a 
प्रमुख स्वयेपाकी ००३-शिक्षण व 
प्रमुख स्वयंपाकी 
३ | पोलीस निरीक्षक १ क्र.टिईएक्स- ees 
fe प्रशिक्षण विद्यालये 
०३९६/सीआर-१३/पोल- 
५अ, दि. २६/४/१९९७ 
अन्वये पो.प्र.केंद्र, खंडाळा 
करीता मंजूर पद क्र. 
ओपीओ-०२१५/प्र.क्र. 
२६२/पोल-३, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये 
स्थानांतरीत 
एकूण [Tae | ० 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र २:- 
घटक कार्यालय :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, जिल्हा पुणे 


अ मुदतीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
क्र शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसख्या दिनांक दिनांक 
| १_| २ ३ a >>. 4 & 
१ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ क्र.आरसीटी- म.शा, गृह विभाग, 
2 | भोजनालय सेवक १3 ०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोळीस- 
3 | पोलीस ननरीक्षक q ११२/पोल-५अ, १९१५/प्र.क्र. १२७/पोल- 
(Pera दि.२०/६/१९९२ ५अ, 
४ | राखीव पोलीस २ दिनांक २५ मार्च,२०१९ 
उपनिरीक्षक 
५ | Gara सहायक फौजदार २ 
६ । कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
७ | पोलीस शिपाई q 
८ | प्रमुख स्वयंपाकी १ २०५५ - 
९ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ पोलीस-००३- 
qo | माळी q शिक्षण व 
११ | राखीव पोलीस ३ टिईएक्स- प्रशिक्षण-पोळीस 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर-१३/ प्रशिक्षण 
१२ | कार्यालय अधिक्षक १ पोल-५अ, विद्यालये” 
१३ | Mara TIS हवालदार q दि.२६/०४/१९९७ 
(निदेशक) 
१४ | Mara US हवालदार q 
१५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१६ | शिपाई (चपराशी) १ 
१७ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक q 
१८ | आयुधिक शिपाई १ टिईएक्स- 
०५७६/२२४२/३९ 
दि.२/०६/१९९७ 
एकूण २३ 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र 3:- 
_घटक कार्यालय : - प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 


मुदतवाढीसाठी आव्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
अ.क्र शासन निर्णय गृह | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
— — विभाग, क्रमांक q | शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
| a २ ३ 1 cee षु & 
q | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ म.शा.गृह म.शा, गृह विभाग, 
(सःडास्त्र) वि.शा.नि.क्र. शा.नि.क्र.पोळीस- 
२ | सहाय्यक पोलीस निरीक्षक q टिईएक्स/०३०३/सी | १९१५/प्र.क्र. 
(सःडास्त्र) आर-७८६/पोल-५अ, | १२७/पोल-५अ, 
3 | वैद्यकीय अधिकारी १ दि.२३/०५/१९९४ दिनांक २५ मार्च,२०१९ 
४ | परिचारीका १ 
ae See न २०५५- पोलीस- 
६ | कक्ष सेवक( १ दं 
००३-शिक्षण व 
७ | व्रणोपचारक (ड्रेसर) १ aaa ARE 
८ । पोलीस निरीक्षक q fSteror ferresd” 
९ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ म.शा.गृह 
१० | कार्यालय अधिक्षक १ वि.शा.नि.क्र. 
११ | सडास्त्र पोळीस हवालदार (ल.वि.) १ टिईएक्स/०३९६/सी 
१२ | पोलीस शिपाई चालक १ आर-१३/पोल-५अ, 
१३ | शिपाई (चपराशी) १ दि.२६/०४/१९९७ 
एकूण पदे ee 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.१०/१०/२०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र ४:- 


घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,अकोला 


पदे निर्माण यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
अ.क्र. मुदतवाढीसाठी आव्यक असणारी पदे केल्याचा शासन मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
निर्णय गृह विभाग, | निर्णय क्रमांक व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या । क्रमांक व दिनांक 
faite | Q 3 FB षु & 
q | पोलीस निरीक्षक २ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी | 42m, गृह विभाग, 
२ | राखीव पोलीस २ ईएक्स-०३९३/ शा.नि.क्र.पोलीस- 
उपनिरीक्षक सीआर- १९१५/प्र.क्र. १२७/पोल-५अ, 
३ | पोलीस हवालदार १ ५८६/पोल-५अ, दिनांक २५ मार्च,२०१९ 
(सठास्त्रो दि. २६.०५.१९९४ 
४ | पोलीस शिपाई q 
५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
६ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ २०५५ - पोलीस- 
७ । पोलीस शिपाई (सठास्त्र) १ ००३-शिक्षण व 
८ | पोलीस निरीक्षक २ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी प्रशिक्षण-पोलीस 
९ | राखीव पोलीस ४ SURI प्रशिक्षण विद्यालये” 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर- 
qo | कार्यालय अधिक्षक १ १३/पोल-५अ, दि. 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ २६.०४.१९९७ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१३ | पोलीस शिपाई चालक q 
१४ | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे २१ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र ५:- 
घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर 
अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
असणारे पदे शासन निर्णय क्रमांक व | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
न दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
पदनाम पदसंख्या दिनांक 
व दिनांक 
ze २ ३ 1 ere, षु ६ 
१ | राखीव पोलीस निरीक्षक १ शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स | म.शा, गृह विभाग, 
२ | सहायक पोलीस १ -०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोलीस- 
उपनिरीक्षक (सडास्त्र) ७८६/पोल-५अ, १९१५/प्र.क्र. 
३ | पोलीस शिपाई १ दि. २३.०५.१९९३ १२७/पोल-५अ, 
४ | चालक पोलीस शिपाई १ दिनांक २५ मार्च,२०१९ 
५ | पोलीस निरीक्षक १ 
६ | राखीव पोलीस ३ शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स २०५५ - पोलीस- 
उपनिरीक्षक -०३९३/सीआर- ००३-शिक्षण व 
७ । कार्यालय अधिक्षक १ १३/पोल-५अ, प्रशिक्षण-पोलीस 
८ | स.पो.हवा. निदेशक 3 दि. 2G 08.988 प्रशिक्षण विद्यालये” 
९ | स.पो.हवा.(ला.पी.) q 
१० | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक q 
११ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१२ | चालक पोलीस शिपाई १ 
१३ | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे | ae | 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ 


सोबतचे 
विवरणपत्र ६:- 
घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नानवीज दौंड 
अ. मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा =| यापुर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
क्र असणारी पदे शासन निर्णय गृह | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
न विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
पदनाम पदसंख्या कव स दिनांक 
क्रमांक व दिनांक व दिनांक 
Bar: | २ ३ 4 ६ 
१ । पोलीस निरीक्षक १ गृह विभाग, शासन म.शा, गृह विभाग, 
2 | सहाय्यक पोलीस १ निर्णय क्र. टिईएक्स- शा.नि.क्र.पोलीस- 
निरीक्षक ०३९०/सीआर-४२४/ १९१५/प्र.क्र. 
३ | Pere पोलीस 3 पोल-५अ, १२७/पोल-५अ, 
हवालदार दि.२०.६.१९९२. दिनांक २५ 
४ | ware पोलीस १ मार्च,२०१९ 
हवालदार 
५ | सहवस्तर पोलीस शिपाई १० 
६ | चालक पोळीस १ 
शिपाई 
७ । ware arte शिपाई १ 
(रायडर) 
८ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ non 
@ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ पोलीस-००३- 
१० | प्रमुख स्वयंपाकी २ शिक्षण व 
११ | सहाय्यक स्वयंपाकी ३ प्रशिक्षण- 
१२ । भोजन सेवक ६ पोलीस 
१३ | पोलीस निरीक्षक २ | गृह विभाग, शासन >) 
१४ | कार्यालय अधिक्षक a निर्णय क्र. टिईएक्स- 
१५ | राखीव पोलीस २ | ९३९३/सीआर-७८६/ 
उपनिरीक्षक पोल-दअ, 
दि.२३.५.१९९४. 
१६ | पोलीस निरीक्षक २ गृह विभाग, शासन 
१७ | राखीव पोलीस y निर्णय क्र. टिईएक्स- 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर-१३/ 
१८ | Mare dee 1 पोल-५अ, 
हवालदार (गाडी) दि.३१.१.१९९७. 
१९ । कनिष्ठ श्रेणी लिपिक शि 
२० | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण | ४७ | 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र ७:- 
घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई 
अ मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक प्रथम पदे निर्माण केलेल्या । यापुर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
क्र असणारी पदे आदेज्ाचा मुदतवाढ मिळाल्याचा द 
पदनाम पदसंख्या क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
शि २ 3 1 aes षु & 
१ | सहायक पोलीस ११ गृह विभाग, Han, गृह विभाग, 
उपनिरीक्षक क्र.एमआयएस/०३८१/ शा.नि.क्र.पोलीस- 
२७०७६/पोल-३, १९१५/प्र.क्र. 
दि.१४.५.१९८२ १२७/पोल-५अ, 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र | दिनांक २५ 
राज्य, मुंबई यांचेकडील मार्च,२०१९ 
क्र.रोमन-२५/ ६८२४/ 
आरईओजीएचसी, 
दि.१६.६.१९८२ 
२ | राखीव पोलीस ०२ । गृह विभाग, 
निरीक्षक शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
३ | सहायक पोलीस ०१ सीआर-१३/पोल-५, 
हवालदार दि.२६.४.१९९७ 
४ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ 
५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक | ०२ २०५५ - 
६ | Ware पोलीस ०१ पोलीस-००३- 
शिपाई शिक्षण व 
७ | चालक पोलीस ०३ प्रशिक्षण-पोलीस 
शिपाई प्रशिक्षण 
८ | कार्यालयीन शिपाई ०१ विद्यालये” 
९ | राखीव पोलीस ०३ 
उपनिरीक्षक 
१० | राखीव पोलीस ०३ | गृह विभाग, शा.नि.कंपीएए/ 
उपनिरीक्षक ०३९१/सीआर-२७२/पोल-५अ, 
दि.४.११.८१ 
(पोलीस महासंचालक म.राज्य, 
मुंबई यांचेकडील क्र.पोमसं/४/ 
११/७/२०००, दि.४.७.२००० 
११ | कार्यालय अधिक्षक ०१ | गृह विभाग, 
शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
सीआर-१३/पोल-५, 
दि.२६.४.१९९७ 
एकूण ३० 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र ८:- 


घटक कार्यालयाचे नाव :- प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे । पदे निर्माण केलेल्या आदेशाचा । यापुर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक मुदतवाढ मिळाल्याचा 
पदनाम पदसंख्या शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 

[aa 2 ३ | छे 4 & 
q | पोलीस उप अधिक्षक १ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक म.शा, गृह विभाग, 
२ | पोलीस निरीक्षक २ आरसीटी -०३९२/ सीआर-७/ । शा.नि.क्र.पोलीस- 
३ | पोलीस उप निरीक्षक & पोल-५अ, दि.२२.६.१९९२ १९१५/प्र.क्र. 
४ | पोलीस हवालदार (ARTS) 3 १२७/पोल-५अ, 
५ । प्राचार्य १ | शा.नि., गृह विभाग क्रमांक दिनांक २५ मार्च,२०१९ 
६ | पोलीस उप निरीक्षक (सठास््रो २ टीईएक्स-०३९५/ सीआर- 
७ | सहाय्यक पोळीस उप निरीक्षक & २८५/पोल-५अ, दि.१६.८.१९९५ 
८ | पोलीस हवालदार (Aare) २५ 
९ | पोलीस शिपाई ara) ९० 
१० | बिनतारी पोलीस उप निरीक्षक १ २9: 
११ | भांडारपाल १ पोलीस- 
१२ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १ ९७३- 
१३ । प्रमुख लिपीक q शिक्षण व 
१४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ प्रशिक्षण- 
१५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ३ पोलीस 

चालतो प्रशिक्षण 
१६ | चपराजझी २ 

ee विद्यालये” 
qo | कक्ष सेवक ३ 
१८ | स्वच्छक १ 
१९ | चपराझी १ 
२० | सुतार १ 
२१ | प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी २ 
२२ | सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी ३ 
२३ | मेस नोकर षु 
२४ । न्हावी २ 
२५ | मोची १ 
२६ | शिंपी q 
२७ | स्वच्छक ४ 
२८ | धोबी २ 
२९ | वाहन चालक ८ 
30 | वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) १ 
३१ | नर्स (परिचारिका) २ 
३२ | कम्पांऊडर (मिश्रक) १ 

एकूण पदे १८५ 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र ९:- 
घटक कार्यालय :- महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, केगाव, सोलापूर 
अ. मुदतवाढीसाठी आवश्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा । यापूर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र. शासन निर्णय क्रमांक | पदांना होवटची 
व दिनांक मुदतवाढ 
— — मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
१ २ 3 4 & 
१ | प्राचार्य (पोलीस अधिक्षक) १ शा.नि., गृह विभाग | म.श्ा, गृह विभाग, 
२ | उप प्राचार्य (पोलीस १ क्रमांक शा.नि.क्र.पोळीस- 
उपअधिक्षक) टिईएक्स/०३९३/ १९१५/प्र.क्र. 
३ | पोलीस निरीक्षक ४ सीआर-५७/पोळ-५अ, | १२७/पोल-५अ, 
४ | वैद्यकीय अधिकारी १ दि.५.९.१९९४ दिनांक २५ 
५ | राखीव पोलीस उप निरीक्षक १० मार्च,२०१९ 
६ | सहा.पोलीस उप निरीक्षक षु 
७ | पोलीस हवालदार (कवायत ७ 
निदेशक) 
८ | पोलीस शिपाई ८ 
९ | प्रमुख लिपिक १ 
१० | लघुटंकलेखक १ क्र. एमआयएस ०४१२/ २०५५- पोलीस- 
प्र.क्र. २८४/पुर्नबांधणी 9०३-दिक्षणे वे 
क्र. १५/पोल-५ब, दि. प्रशिक्षण-पोलीस 
१६/१२/२०१६अन्वये प्रशिक्षण विद्यालये” 
श्रेणी अवनत 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ क्र. टिईएक्स/०३९३/ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ सीआर-५७/पोल-५अ, 
१३ | परिचारीका १ दि.५.९.१९९४ 
१४ | मिश्रक q 
१५ | कार्यालयीन शिपाई १ 
१६ | मुख्य आचारी १ 
१७ | सहा. आचारी २ 
१८ | भोजनालय सेवक २ 
१९ । शिंपी १ 
२० | मोची १ 
२१ | धोबी १ 
२२ | माळी १ 
२३ | कक्षसेवक १ 
२४ | WHS q 
२५ | वण्रोपचारक १ 
एकूण ५८ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 
विवरणपत्र १०:- 


घटक कार्यालयाचे नांव :- पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव, लातूर 


अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवड्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापूर्वी अस्थाई लेखाशिर्ष 
शासन निर्णय क्रमांक | पदांना होवटची 
व दिनांक मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पदसंख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
ae | Q 3 1. ४ षु & 
q | उपप्राचार्य q शा.निक्र.टिईएक्स । 4.2m, गृह विभाग, 
२ | पोलीस अभियोक्ता १२ /३२०००/सीआर- । शा.नि.क्र.पोळीस- । २०५५ - 
3 | पोलीस निरीक्षक षु ४८८/ पोल-५अ, १९१५/प्र.क्र. पोलीस- 
४ | राखीव पोलीस निरीक्षक १ दि.२८.११.२००५ १२७/पोल-५अ, ००३- 
५ | पोलीस उपनिरीक्षक षु दिनांक २५ शिक्षण व 
६ | राखीव पोलीस रि मार्च,२०१९ प्रशिक्षण- 
उपनिरीक्षक पोलीस 
७ | सहा.पोलीस उपनिरीक्षक २ प्रशिक्षण 
(प्रशिक्षक) विद्यालये” 
८ | सहा.पोळीस उपनिरीक्षक षु 
९ | पोलीस हवालदार २५ 
(प्रशिक्षक) 
१० । पोलीस हवालदार ३ 
११ । लाईन दफेदार १ 
१२ । आयुधिक पोलीस १ 
हवालदार 
१३ | आयुधिक पोलीस शिपाई २ 
१४ । पोलीस शिपाई चालक ६ 
१५ । पोलीस शिपाई १२ 
१६ | कार्यालय अधिक्षक q 
१७ | प्रमुख लिपीक १ 
१८ | लघुटंकलेखक १ क्र.एमआयएस 
०४१२/ प्र.क्र. 
२८४/पुर्नबांधणी क्र. 
१५/पोल-५ब, दि. 
१६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणीअवनत 
१९ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक षु शा.निक्र.टिईएक्स 
२० | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक & /३२०००/सीआर- 
२१ | वैद्यकीय अधिकारी १ ४८८/ पोल-५अ, 
२२ | परिचारीका १ दि.२८.११.२००५ 
२३ | मिश्रक १ 
२४ | कक्ष सेवक १ 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


२५ | वण्रोपचारक १ 
२६ | WHS qo 
२७ । प्रमुख स्वयंपाकी ७ 
२८ | सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 
२९ । भोजनालय सेवक १६ 
३० | कार्यालयीन शिपाई ३ 
३१ । माळी २ 
३२ | शिपी ३ 
३३ | मोची ३ 
एकूण १६४ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. १०/१०/२०१९ सोबतचे 


विवरणपत्र ११:- 
(११ घटक कार्यालय : आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अ.क्र पदनाम पूर्वीची अस्थायी पदांची कमी केलेली प मुदतवाढ ही मुदतवाढ 
संख्या व देण्यात येत मिळाल्याचा 
पदे निर्माण केल्याचा असलेली पदे शासन निर्णय 

शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक 

Za २ 3 शिका ae षु ६ 

३४८ अस्थायी पदे (पोल- | संख्या | झासन निर्णय संख्या शासन निर्णय 
पञ) 

i अतिरिक्‍त उप आयुक्त २  । क्र.रापोसे-०५/२००१/ २ एसआयडी- म.शा, गृह विभाग, 
प्रक्र-१६२/पोल-१, ३२००१/ शा.नि.क्र.पोलीस- 
दि.६.१.०६व प्रक्र.३३१/ १९१५/प्र.क्र. 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ पोल-५अ, १२७/पोल-५अ, 
पोलीस दलाची दि.२.६.०७ दिनांक २५ 
पुनर्रचना/पोउअ/७/ मार्च,२०१९ 
०१, दि.१९.१.२००६ चे 
वाटप 

२ | सहाय्यक आयुक्त ४२ | क्र.एमआयएस- & | Pos ३६ 
०१८०/२२/पोल-५अ (AXA) 
दि.२७.११.८१ 

३ | वरिष्ठ गुप्तवार्ता ६७ | ५: १७ | Nees Yo 

अधिकारी (अ.स्था) 

४ । गुप्तवार्ता अधिकारी Bd meee ae | oo | | n---"---- | aaa ५८ 

५ | सहाय्यक गुप्तवार्ता १७९ a | eae qo [ea ae १६९ 

अधिकारी (अ.स्था) 

३४८ ३५ ३१३ 
नवनिर्मित पदाची संख्या- 
१३६ 

i उप आयुक्त र्क एसआयडी- 3209/ | शि || Fan, गृह विभाग, 
प्रक्र-३३१/ पोल-५अ, शा.नि.क्र.पोलीस- 
दि.२.६.२००७ १९१५/प्र.क्र. 

2 | मुख्य गुप्तवार्ताअधिकारी | ८३ | _---"---__|_--_|__-- | ८३ १२७/पोल-५अ, 

3 | गुप्तवार्ता अधिकारी wf ---"---_|_--|___--___| २४ दिनांक २५ 

४ | सहाय्यक गुप्तवार्ता २० ॥_ | es = | शिंगी २० मार्च,२०१९ 

अधिकारी 

4 | पोलीस शिपाई चालक ०८ meee aan | oo | | oo ०८ 

एकूण १३६ १३६ 

“२०५५- पोलीस - १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग” 

व 


“२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय” 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


